सदस्य (न्यायीक), महाराष्ट्र स्थावर संपदा 
नियामक प्राधिकरण या पदावर नियुक्‍्तीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रेरा-२०२१/ प्र.क्र.१० (भाग-१) /दुवपु-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा - 

१) केंद्र शासनाचा स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६. 
२) महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी व इतर 
कर्मचारी (नियुक्‍ती व सेवाशर्ती) नियम, २०१७, दि. २० एप्रिल, २०१७. 
गृहनिर्माण विभाग, शासन अधिसुचना क्रमांकः रिईप्रा- २०१७/ प्र.क्र.9९/दुवपु-२ 
दिनांक ०८ मार्च, २०१७ 
गृहनिर्माण विभाग ,शासन निर्णय क्र. स्थासंअ- २०१७/ प्र.क्र.२२/दुवपु-२ 
दिनांक १७ मे, २०१७ 
गृहनिर्माण विभाग ,शासन निर्णय क्र. रेरा- २०२१/प्र.क्र.३४/दुवपु-२ 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२१ 
प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६, दि. २६.०३.२०१६ 

रोजी अधिसूचित केला आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम Qo नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करून 
शासनाने संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक ०८ मार्च २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी 
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. सदर प्राधिकरणावरील सदस्य 
(न्यायीक) महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण हे पद सध्या रिक्‍त असल्याने या पदावर पात्र 
व्यक्‍तीची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती : 


— 


3 


— 


8 


— 


षु 


nS 


शासन निर्णय- 

स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६ च्या कलम २२ द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून गठित केलेल्या 
निवड समितीने शिफारस केल्यानुसार शासनाद्वारे, सदस्य (न्यायीक) महाराष्ट्र स्थावर संपदा 
नियामक प्राधिकरण, मुंबई या पदावर श्री.डी.के. भेंडे (जिल्हा न्यायाधीशा-१ आणि अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, वरोरा, जिल्हा- चंद्रपूर) यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर त्यांच्या नियुक्‍तीस स्थावर संपदा (विनियमन व 
विकास) अधिनियम, २०१६ व महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अध्यक्ष, सदस्य, 
अधिकारी व इतर कर्मचारी (नियुक्‍ती व सेवाशर्ती) नियम, २०१७ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः रेरा-२०२१/ प्र.क्र.१० (भाग-१) /दुवपु-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत केत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०८१२१४५८०८५१०९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT MALHARI KAWADE 
DN: CN = AJIT MALHARI KAWADE, C = IN, 


AJ IT M AL HA R | S = Maharashtra, O = Government Of 
KAWADE OEP coos 
(अजित कवडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे विशोष कार्य अधिकारी,राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. न्यायमूर्ती, श्री. एस. एस. शिंदे, यांचे स्विय सहायक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. (पत्राने) 

प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. (पत्राने) 

५. अध्यक्ष/सचिव, स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

६. श्री.डी.के. भेंडे (जिल्हा न्यायाधीशा-१ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरोरा, जिल्हा- चंद्रपूर) 
सदस्य, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, मुंबई. 

७. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

९. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग यांना त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयाच्या निदर्शनास आणण्याच्या विनंतीसह. 

१०.उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

११.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१२.निवडनस्ती-दुवपु-२. 


Cc “७ A  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


